दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) मंत्रालय या 
विभागातील वाहनचालक, गट-क हे पद 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आलेल्या 
पदातून वगळण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र. ५५६/१९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: ०५ जुलै, २०२१ 
वाचा- 
१. दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम,२०१६. 
२. सामाजिक न्याय व feats सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र. २५१/दि.क. 2, 
दि. १२.११.२०२०. 
३. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि. ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना. 
४. सामाजिक न्याय व feats सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक:-दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र. २५१/दि.क्र. 2, 
दि. ०२.०२.२०२१. 
५. शासन निर्णय patna. मुख्य सचिव यांचे क्र. दिव्यांग-२०२१/संकीर्ण-११/दि.क. २ ( सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभाग) दि. ६.२.२०२१ चे अ. शा. पत्र. 
६. समक्रमांकाचा दि. १०.०२.२०२१ चा शासन निर्णय. 
७. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे दि.२३.०६.२०२१ चे पत्र. 


शासन निर्णय:- 

केंद्र शासनाने संदर्भाधीन अनुक्रमांक ३ येथील अधिसूचनेद्वारे दिव्यांगासाठी गट-अ ते गट-ड संवर्गाकरीता पदे 
सुनिश्चित केलेली आहेत. त्यानुसार संदर्भाधीन अ. क्र.६ अन्वये सामान्य प्रशासन विभाग(खुद्द) मंत्रालय, मुंबई या आस्थापनेवरील 
गट ड संवर्गातील “शिपाई” या पदांकरीता दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित केलेली आहेत. आता,वर नमूद अनुक्रमांक ७येथील 
इतिवृत्तानुसार संदर्भाधीन अनुक्रमांक ३ येथील अधिसूचनेतील दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या यादीतील सामान्य प्रशासन विभाग 
(खुद्द) या आस्थापनेवरील गट-क संवर्गातील वाहन चालक हे पद सदर सुनिश्चितीमधून वगळण्यात येत आहे. 
०२. सदर झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थाळावर उपलब्ध असून त्याचा 
संगणक सांकेतांक २०२१०७०५१७२१२३११०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by TUSHAR PITAMBAR PAWAR 


TUSHAR ——— soe 
PITAMBAR PAWAR प्न 
(तु. पि. पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. राज्यमंत्री( सामान्य प्रशासन विभाग) मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


५. मुख्य सचिव मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र. 44/98 


६. अपर मुख्य सचिव(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मूंबई. 

७. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव( WY. र.व.का.) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्ठाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. प्रधान सचिव व विचौअ-१, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. प्रधान सचिव, साविस्व विचौअ-२, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे. 

१४. सह/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


